स्व. भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेची सन 
२०२२-२३ मध्ये अंमलबजावणी करण्यासाठी अनुसूचित 
जमाती प्रवर्गाचा रु. २१.०० लाख एवढा निधी आयुक्त (कृषि) 
यांना वितरीत करणेबाबत.. 
महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्र. फुंफला-२०२३/प्र.क्र.३४/९-अ, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक : २२ फेब्रुवारी, २०२३ 


der: 
१) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय, क्र. राफयो-२०१८/प्र.क्र. ४७/९-अ, दि. ६.७.२०१८ 
२) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र. ४३/अर्थ-३, दि. ०४.०४.२०२२ 
व दि. ०८.०२.२०२३ 
३) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय, क्र. फुंफळा-२०२२/प्र.क्र. ८९/९-अ, दि. ०४.१०.२०२२ 
४) संचालक (फलोत्पादन), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे जा.क्र. कृआ/फलो-२/भा.फुं.फ. 
योजना/२०२२-२३/९८९/२३, दिनांक २३ जानेवारी, २०२३ चे पत्र 
५) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२२/प्र.क्र. ०७/कार्यासन-६, दि. १७.०२.२०२३ 
प्रस्तावना :- 
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत जे दोतकरी फळबाग लागवडीकरिता पात्र ठरु 
शकत नाहीत अशा शेतकऱयांसाठी राज्य शासनाने उपरोक्त संदर्भ क्र. १ येथीळ शासन निर्णयान्वये 
राज्यात स्व. भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना सुरु केली आहे. वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र. २ 
येथील दि. ०४.०४.२०२२ रोजीच्या परिपत्रकास अनुलक्षून स्व. भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना 
सन २०२२-२३ मध्ये राबविण्यासाठी रु. १०४५०.०० लाख इतक्या निधीच्या कार्यक्रमास संदर्भ क्र. ३ येथील 
शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आळी आहे. आता संचालक (फलोत्पादन), कृषि आयुक्तालय, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी संदर्भ क्र. ४ येथील पत्रान्वये सन २०२२-२३ करिता निधी वितरीत करण्याबाबत 
विनंती केली आहे. त्यास अनुलक्षून आदिवासी विकास विभागाने अनुसूचित जमाती प्रवर्गाचा रु. २१.०० लाख 
एवढा निधी संदर्भ क्र. ५ येथील शासन निर्णयान्वये कृषि विभागाकडे वर्ग केला आहे. सदर निधी आयुक्‍त 
(कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती 
त्यास अनुलक्षून शासन पुढील प्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय:- 

१) राज्यात स्व. भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड या योनजेची सन २०२२-२३ मध्ये अंमलबजावणी 
करण्यासाठी अनुसूचित जमाती प्रवर्गाचा रु. २१.०० लाख (रुपये एकवीस लाख फक्त) निधी आयुक्‍त 
(कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करुन 
देण्यात येत आहे. 


२) सदरचा निधी खालील लेखाशीर्षांतर्गत चालू वर्षी अर्थसंकल्पित केलेल्या तरतुदीतून खर्ची टाकावा. 
मागणी क्र. टी-५ 
२४०१- पिक संवर्धन 
(००) ७९६, अनुसूचित जनजाती क्षेत्र उपयोजना, 
(०१(३७) भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना, 
३३-अर्थसहाय्य, (२४०१ ॥ ८९८) 


शासन निर्णय क्रमांकः फुंफला-२०२३/प्र.क्र.३४/९-अओ 


३) 


या शासन निर्णयाद्वारे वितरित करण्यात आलेल्या रक्कमेचे कोषागारातून आहरण व वितरण 


करण्याकरिता सहायक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना आहरण व 
संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत असून आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रक 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 

सदर योजनेची संदर्भ क्रमांक १ येथे नमूद केलेल्या शासन निर्णयातील तरतुदी तसेच वेळोवेळी केलेल्या 
सुधारणाच्या अनुषंगाने अंमलबजावणी करावी. 

संचाळक (फलोत्पादन) यांनी सदर योजनेच्या अंमळबजावणीबाबतचा आढावा वेळोवेळी घ्यावा व 
त्याबाबतचा अहवाल वेळोवेळी आयुक्‍त (कृषी) यांचेमार्फत शासनास सादर करावा. 

सदर योजनेंतर्गत निधी खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका व वित्तीय अधिकार नियम 
पुस्तिकेमध्ये उल्लेख केलेल्या तसेच नियोजन व वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचना, 
प्रचलित अटी व शार्ती वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 

प्रस्तुत आदेश वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक: अर्थसं-२०२२/प्र.क्र. ४३/अर्थ-३, दि. ०४.०४.२०२२ 
व दि. ०८.०२.२०२२ अन्वये विभागास प्रदान करण्यात आलेले अधिकार तसेच, आदिवासी विकास विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.७/कार्यासन ६, दिनांक १७.०२.२०२३ अन्वये त्या विभागाने 
दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२३०२२२१७४६४१६२०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. oon 
HEMANT GORAKHNATH «=: 
MHAPANKAR 


(हे. गो. म्हापणकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रती - 


१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

मा. मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.मंत्री (फलोत्पादन), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे खाजगी सचिव. 
सर्व सन्माननीय विधानपरिषद / विधानसभा सदस्य,महाराष्ट्र राज्य. 


) 

) 

) 

) 
५) अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
) 

) 

) 

) 


AD 


3 


०८ 


ल 


अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ० 32. 
अपर मुख्य सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
प्रधान सचिव (कृषी व फलोत्पादन), कृषी प पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
आयुक्त (कृषी), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१०) आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 
११)अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक/ नागपूर/ ठाणे/ अमरावती. 
) 
) 


an 


S 


won 


१२) संचालक (फलोत्पादन), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१३) सर्व विभागीय कृषी सह संचालक, महाराष्ट्र राज्य 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः फुंफला-२०२३/प्र.क्र.३४/९-अओ 
१४) सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 
१५) सर्व तालुका कषी अधिकारी 
१६) सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 
१७) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य. 
) 
) 
) 
) 


१८)महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपूर. 
१९) कक्ष अधिकारी, कार्यासन ६, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
20) कक्ष अधिकारी, कार्यासन It, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई . Yoo ०३२. 
२१)निवडनस्ती, कार्यासन ९-अे. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


